सहाय्यक आयुक्त / जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी / 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी)/ परिविक्षा अधिक्षक 
गट-अ  संवर्गातीलअधिका-यांच्या विनंतीनुसार बदली 
करणेबाबत सन २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ २०१७/प्र.क्र.9३/का.(७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मे, २०१८ 


शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम-२००५ कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) / जिल्हा महिला 
बाल विकास अधिकारी यांच्या विनंतीनुसार पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिका-यांचे नाव सध्याचे कार्यरत कार्यालय विनंतीनुसार बदलीने पदस्थापनेचे 
क्र कार्यालय 
Ee २ ३ fe छी 
i श्री.एस.एच.माने बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) 
उस्मानाबाद पंढरपूर-बार्श-१ 
२ श्री. ए.व्ही.खरात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) | महिला व बाल विकास अधिकारी, 
परभणी-हिंगोली पूर्णा जिल्हा परिषद, जालना 
3  श्री.डी.व्ही.हिवराळे जिल्हा महिला व बाल विकास सहायक आयुक्त, (aM) महिला व 
अधिकारी,सातारा बाल विकास, पुणे 
४ | श्री.ए.आर.फडोळ जिल्हा महिला व बाळ विकास बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, 
अधिकारी, ठाणे नाशिक-२ 
५ | at. बी.जी.तांबे सहायक आयुक्‍त, एकात्मिक बाल | महिला व बाल विकास अधिकारी, 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई  । जिल्हा परिषद नागपूर 
६ श्रीम. एस.जी. पवार सहायक आयुक्‍त, (भिप्रशा) महिला | जिल्हा महिला व बाल विकास 
व बाल विकास, पुणे अधिकारी, सांगली 
७ | श्री. व्ही.जी.यादव बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, 
(ना), मिरा-भाईंदर विरार लातूर 
८ | श्रीम.व्ही.एस.पवार जिल्हा महिला व बाळ विकास जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी, यवतमाळ अधिकारी, लातूर 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३. वरीलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, 
सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ २०१७/प्र.क्र.७३/का.७ 


४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 
५. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनाने देण्यात आलेल्या पदावर रुजू करुन 
घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या कार्यालयाने 
करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर 
पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर 
करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांतील निदेशांचे पालन करावे. 
६. सरदरहूबदल्या हया विनंती बदल्या असल्याने उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक 
लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
छ. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३११८४०३३९०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra 60० 
La Isi n =IN, o=Govel Of Maharashtra, ou=Women And 
Child Developi 1t Department, postalCode=400032, 


2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02 
Ra 


Ra mM रट h a n d fa G UJ a [| 12494 1a64477bf79d694, Lal: 


Date: 2018.06.01 16:07:58 +05'30' 


(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 
३. मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.सचिव(म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई 
६. सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
७. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
८. संबंधित after व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
९. सर्व संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
१०. निवडनस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाल विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


